WA 2099-2092 या आर्थिक वर्षात 
धर्मादाय प्रयोजनार्थ धर्मादाय संस्थाना 
धर्मादाय देणगीचे वाटप 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग (विशेष) 
E निर्णय क्र. आरएसी-०८११/प्र.क्र.४१/सेकपी-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मार्च, २०१२. 


वाचा :- १) शा.नि.गृह विभाग क्र. आरएसी-०८११/प्र.क्र.४१/सेकपी-१, 
मंत्रालय, मुंबई,दि. २८ सप्टेंबर,, २०११., 

२) शा.नि.गृह विभाग क्र. आरएसी-०८११/प्र.क्र,.४१/सेकपी-१, 
मंत्रालय, मुंबई,दि.३१ ऑक्टोबर, २०११. 


शासन निर्णय:- गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्वशर्यतीतून प्राप्त 
होणारा कर राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. सदर प्राप्त उत्पन्नाच्या अनुषंगाने 
धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरीता सन २०११-१२ या चालू आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पामध्ये रु. १ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीमधून संदर्भाधीन 
दि.२८.९.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये रू.१४.०० लाख व दि.३१,१०,२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये रू.९.२५ लाख असे एकूण रू.२३.२५ लाख एवढी रक्कम धर्मादाय देणगी 
म्हणून धर्मादाय संस्थांना मंजूर करण्यात आलेली आहे व रू.७६.७५ लाख एवढी तरतूद 
शिल्लक आहे. 

शासन याद्वारे वरील उपलब्ध तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील 
२०२ संस्थांना /व्यक्तिगत प्रकरणी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्कम अदा करण्यासाठी 
एकूण रु. ७६.७५ लाख (अक्षरी रुपये शहात्तर लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त) एवढी रक्‍कम 
धर्मादाय प्रयोजनार्थ देणगी म्हणून मंजूर करण्यास मान्यता देत आहे. 
2. संबंधित संस्थानी /व्यक्‍तींनी केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ 
निधीची मागणी केली आहे त्यासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत असून तो त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच खर्चाच्या अनुषंगाने " सनदी लेखापाल" यांनी प्रमाणित 


केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत 
सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत सादर न करणाऱ्या संस्था 
नियमानुसार पुढील कारवाईस पात्र राहतील. 

ठे; श्रीमती उ.म. पेडणेकर, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
यांना ज्ञापन क्र गृहआ-१०१२/प्र.क्र.२०३/आस्था-२, दि.२८.३.२०१२ अन्वये आहरण 
व सर्वितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

४. श्री.सु.रा.चव्हाण, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, यांना ज्ञापन 
क्र.गहआ-१०११/प्रक्र.५३३/आस्था-२, दि. २५/०७/२०११ अन्वये नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
या मागणीसाठी घोषीत केले आहेत. 

4, यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६ मुख्यलेखाशीर्ष "२२५०- इतर 
सामाजिक सेवा" (००) १०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय 
प्रयोजनासाठी देणग्या, ५० इतर खर्च (२२५० ०२२ ८) या लेखाशिर्षाखाली सन २०११- 
२०१२ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


&. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.१६३/१२/व्यय-८, 
दि.३०.३.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा 


संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१२०३२९१८३५२२५८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
gt WEN 
so 
त्व a गेढण र ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 
प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (१) ( लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-८/ अर्थ-४ 
अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय. 
निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


[= 2099-92 या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे वाटप 
शासन निर्णय क्र. आरएसी-०८११/प्र.क्र.४१/सेकपी-१ दि. :-5 ४ मार्च, २०१२ चे सहपत्र 


संस्थेचे /व्यक्‍तीचे नांव 


संयम नगरवाचनालय, आटपाडी, जि.सांगली 

साहित्य भूषण अण्णाभाऊ साठे स्मारक ट्रस्ट, शंकरपूर रोड, 
चिंचभवन, जि.नागपूर 

३. ।धोडुबाई भारती दशनाम गोसावी सेवाभावी संस्था, सुखवाडी 


0 विज रॅ g 


श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती, परळ, मुंबई 


जि.सांगली 
८. स्वियंप्रेरेत सामाजिक विकास संस्था, गणेशनगर, संगमनेर 


जि.बुलढाणा 


ता.पलूस जि.सांगली 
ष्य लिटील मास्टर इंग्लिश मिडियम स्कृल, शेटफळ, मोहोळ २५००० 
जि.सोलापूर 
५. ।नेताजी सुभाषचंद्र बोस प्रतिष्ठान कोथरुड, पुणे जि.पुण १००००० 
द 


aa तासगांव तालुका भोईराज समाज बहुउद्देशीय संस्था, तासगांव, 


जि,अहमदनगर 
९. श्री साईनयन बहुउद्देशीय क्रिडा संस्था, घारोड, खामगांव, २५००० 
|१०. | आचार्य अत्रे विकास प्रतिष्ठान, पुरंदर, सासवड, जि.पुणे ५०००० 


मंजूर रुपये 


२५००० 


५०००० 


२५००० 


१५०००० 


५०००० 


३०००० 


">>... 


|११, | श्री गाडगे महाराज धर्मशाळा ट्रस्ट, भायखळा, मुंबई 

१२. गांधी मेमोरियल वाचनालय, सोलापूर जि.सोलापूर 

१३. 'ज्योतीकिरण सामाजिक संस्था, कल्याण जि.ठाणे 

jag. | गरुडझेप स्वयंसेवी संस्था, कळंब, जि.उस्मानाबाद - 

१५. आयुर्वेद उत्कर्ष मंडळ, नागपूर जि.नागपूर 

१६. कुमारी प्रेरणा लक्ष्मीकांत गुलगुलवार मुंबई 
आ प्रा.कनाथराव देशमुख सोशल फौंडेशन निढोरी 
ता.कागल, जि.कोल्हापूर 


१८. ।श्री.नवनाथ भानुदास थोरात, पुणे जि.पुणे २५००० 


३०००० 
२५००० 
३०००० 
३०००० 
२५००० 
२५००० 


५०००० 


१९. साधना ट्रस्ट, सदाशिव पेठ पुणे जि.पुणे १००००० 
-ठभपेष्कर 
( उ. म. पेडणेकर ) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 


२८. 


३५. 


Io. | 
ea. | 


जि.सातारा 
अभिनव मानवहितवादी संस्था, शाहुनगर, सातारा जि.सातारा 


शांती प्रतिष्ठान,वात्सल्य निवास, भानुदासनगर, जवाहर कॉलनी 
रोड, औरंगाबाद जि.औरंगाबाद 


२४. 'कै. भाऊराव पाटील डोल्हारकर प्रतिष्ठाण, परतूर, जि.जालना 30000 
२५. ।अहमदनगर जिल्हा तालीम संघ, पै.वैभव लांडगे अध्यक्ष सर्जेपुरा, ४०००० 


अहमदनगर जि.अहमदनगर 

साई प्रतिष्ठान, पाचुंदे, ता.नेवासा,जि.अहमदनगर 

वैष्णवी महिला मंडळ, पाचुंदे, ता.नेवासा,जि.अहमदनगर 

सादोल मलीकबाबा सेवाभावी संस्था, मानुर, ता.शिरुर, जि. बीड 


२९. ।शामकीमाता मागासवगीय महिला बहुद्देशीय ग्रामविकास संस्था, ५०००० 


खुदावाडी, तुळजापूर जि.उस्मानाबाद 
डी,आर.पाटील (दादा) चॅरीटेबल ट्रस्ट, ताकारी, वाळवा, सांगली 


मराठा समाज, सांगली जि.सांगली 

पुणे जिल्हा कल्याणकारी (सामाजिक) मजूर संस्था, सादलगांव, 
ता.शिरुर जि.पुणे 

छत्रपती सार्वजनिक ग्रंथालय, विखरणी ता.येवला जि.नाशिक 
सकाळ टॅलेंट सर्च एक्झाम, नागपूर जि.नागपूर 

अक्षरभूषण मधुकरराव भाकरे स्मृती प्रतिष्ठान, जामदार वाडया 
जवळ, महाल नागपूर जि.नागपूर 

बसोली ग्रुप मल्टीपरपज इन्स्टिटयुट, गजानन नगर, वर्धारोड 
नागपूर जि.नागपूर 

सदगुरु कला संस्कृती व क्रिडा मंडळ, सांगली जि.सांगली 
गुरुवर्य जी.पी. (काका) पाटील हायस्कूल, ढवळी, तासगांव, 
जि.सांगली 

प्रिन्सिपल पद्मभूषण डॉ.वसंतदादा पाटील महाविद्यालय, 
ता.तासगांव, जि.सांगली (महाराष्ट्र राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन 
परिषदेच्या एकोणतीस व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनासाठी) 
जवाहर सार्वजनिक वाचनालय, साखराळे, ता.वाळवा, जि.सांगली 
सेवा आश्रम विद्यालय, गव्हाण, तः.तासगांव, जि.सांगली 


फम ssa 
( उ. म. पेडणेकर ) 


२५००० 


४०००० 


२५००० 
२५००० 


२५००० 


४०००० 


१००००० 


३०००० 


५०००० 
५०००० 


२५००० 
२५००० 


२५००० 


५०००० 
१५०००० 


पपप 
२५००० 


२५००० 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 


५०. 


आस बहुउद्देशीय विकास संस्था, म्हेसवाडी, ता.यावल, जि.जळगांव 


a तालुका नगरवाचनालय, विटा,ता, खानापूर जि.सांगली 

४४. कोल्हापूर डिस्ट्रीक्ट पॉवर लिफ्टींग असोसिएशन, कोल्हापूर ४०००० 

४५. सिध्दीविनायक सेवाभावी संस्था, गोपाळपूर, ता.धारुर जि.बीड ३०००० 

४६. श्री हनुमान कला क्रिडा व सांस्कृतिक मंडळ, कवठेमहांकाळ, ३०००० 
जि.सांगली 

Eel श्री भैरवनाथ शिक्षण व सेवाभावी संस्था, इंचलकरंजी, २५००० 
जि.कोल्हापूर 

४८. राष्ट्रीय युवा उदय संस्था, नागपूर संचलित स्व. राजीव गांधी ३०००० 
मेमोरियल इंग्लीश हायस्कुल कारंजा, जि.वर्धा 

४९. ।पू.श्री.नारायणदादा काळदाते स्मृती प्रतिष्ठाण, अंबाजोगाई १००००० 


ता.अंबाजोगाई जि.बीड 


धन्वंतरी फौंडेशन, साकळी, ता.यावल जि.जळगांव ५०००० 


५१. शिख ger अँण्ड वेल्फेअर सोसायटी, भोकरदन,जि.जालना 


२५००० 
---ञ 


तेजस्विनी महिला बहुउद्देशीय संस्था, उस्मानाबाद जि.उस्मानाबाद 


[घ, समतानगर, कांदिवली पूर्व, मुंबई 
८३. ।होलार समाज संघ, समतानगर, कांदिवली पूर्व, मुंबई ५०००० 


०७. परिवर्तन सेवाभावी संस्था, मु.गुळखंड, ता.पालम, जि.परभणी ४०००० 

पुद. प्रियदर्शनी महिला मंडळ, मु.पो.मोहोने ता.कल्याण जि.ठाणे २५००० 

०६. ज्ञानगंगा शिक्षण प्रसारक मंडळ, वडनेर भोलजी, ता.नांदुरा ३०००० 
जि.बुलढाणा 

go. ।मल्लूदेवी शिक्षण प्रसारक मंडळ, घोरपडी, ताहवठेमहांकाळ ५०००० 
जि.सांगली 

५८. सर्वांगिण विकास संस्था, उदगीर जि.लातूर २५००० 


उर. धिम्मसागर बहुउद्देशीय महिला मंडळ, साठे नगर, लातूर जि.लातूर | ३०००० 


२५००० 


आदिवासी उन्नती सेवा मंडळ, राजूर, ता.अकोले, जि.अहमदनगर | ५०००० 


६०. 

८१, सित ज्ञानेश्वर सार्वजनिक वाचनालय, ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर 30000 

८२ ।यशवंत कृषीग्राम व पाणलोट विकास संस्था, हिवरेबाजार, २००००० 
अहमदनगर, जि.अहमदनगर 

६३. गुरुदेव शिक्षण संस्था, आसदवाड, ता.कुरखेडा, जि.गडचिरोली ५०००० 

६४. साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, दादर मुंबई १००००० 


"रभपडणकर 
( उ. म. पेडणेकर ) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 


7 
१००००० 


E सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, सेवाग्राम, वर्धा जि.वर्धा 
६६. श्रीमंत लखोजीराव जाधव आरोग्य शिक्षण व ग्रामिण विकास २५००० 


संस्था, जवळखेड, ता.देऊळगांव, जि.बुलढाणा 


७३. 


8. 


८१, 


श्री ओमसाईराम ग्रामीण विकास संस्था, पाथर्डी, जि.अहमदनगर 


६७. श्री शिवशक्ती एज्युकेशन सोसायटी, चिंचोली (बु.) ता.ब्रम्हपूरी ५०००० 
जि.चंद्रपूर 

६८. ।गोंडवना विद्यापीठ, गडचिरोली जि.गडचिरोली २००००० 

६९. महाराष्ट्र सेल्स अन्ड मेडिकल रिप्रेझेटेटिव्ह असोसिएशन अमरावती ५०००० 

।__ जि.अमरावती 

ध्व श्री स्वामी समर्थ विद्या प्रसार मंडळ, डांगसौदणे, ता.बागलाण, ५०००० 
जि.नाशिक 

७१. | दयाश्री सोपानदेव एज्युकेशन सोसायटी, लातूर जि.लातूर २५००० 

७२. श्री गुजराती सेवा समाज, सांगली संचलित श्रीमती चंपाबेन १००००० 


बालचंद शाह महिला महाविद्यालय, जि.सांगली 


आभाळमाया मागासवर्गीय बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, कुमठे ५०००० 


ता.तासगांव,जि.सांगली 
सिध्दार्थ कला क्रिडा व सांस्कृतिक मित्र मंडळ, कवठेएकंद, 


ता.तासगांव जि.सांगली 
७५. |नवाकाळ बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा मुंबई १००००० 
ae 


७६. ।पूनम जनजागृती संस्था संचलित यशवंतराव चव्हाण ब्लड बँक, ५०००० 
कराड जि.सातारा 

७७. |पृथ्वीसंग्राम ग्रामविकास संस्था, कडेगाव, जि.सांगली 

७७. पृ ग्रामविकास संस्था, , जि, २५००० 

७८. अंबाजोगाई बचत महिला गट, अंबाजोगाई, जि.बीड २५००० 


७९. अस्तित्व महिला बहुउद्देशीय संस्था, सोनाळा, संग्रामपूर २५००० 


जि.बुलढाणा 
रतन निधी चॅरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई 


एकता कला, क्रीडा, सांस्कृतिक व व्यायाम मंडळ, दुधोंडी, 
ता.पलूस,जि.सांगली 


८२. ।जनसेवा शिक्षण प्रसारक मंडळ, कावळगांव, ता.देगलूर जि.नांदेड | ५०००० 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिती, पुणे जि.पुणे 


Buy sity 
( उ. म. पेडणेकर ) 


२५००० 


२००००० 


५०००० 


१००००० 


२५००० 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 


I 
८५. 'द्रोपदीमाता ग्रामविकास प्रतिष्ठान, शेवगांव, जि.अहमदनगर २५००० 


८६. आचार्य श्री आनंदक्रषीजी प्रतिष्ठान, नगर, जि.अहमदनगर २५००० 
८७. संत ज्ञानेश्वर कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय संस्था, जळगांव २५००० 
जि.जळगांव 


८८. स्व वामनराव देशमुख एज्युकेशन अंड वेलफेअर फाऊंडेशन २५००० 
चाळीसगांव, जि.जळगांव 

८९. ।समाज प्रबोधन सेवाभावी संस्था, Brow, ता.जि.धुळे २५००० 

शैक्षणिक संस्था, नरडाणा, ता. 

९०. 'मधुरत्न शैक्षणिक संस्था, नरडाणा, ता.शिंदखेडा, जि.धुळे २५००० 

९१. गुलशन अजिज कला क्रिडा व्यायाम शिक्षण व बहुउद्देशीय २५००० 
अल्पसंख्यांक संस्था, पातुर, जि.अकोला 

९२. |तथागत सार्वजनिक वाचनालय, कानडी, खानापूर, जि.अकोला २५००० 

९३. 'नाजेरा ख्वाजा मोइनोद्दीन चिश्ती कला, क्रिडा बहुउद्देशीय २५००० 


अल्पसंख्यांक शिक्षण, जि.अकोला 
९४. 'वेणुताई बिडकर फाऊंडेशन, कुंभारी, जि.अकोला ५०००० 
2200 0 य य Se रट 
९५. सदगुरु बहुउद्देशीय सामजिक संस्था, खानापूर, जि.अकोला २५००० 
९६. |खुशनुमा समाजसेवा व शिक्षण संस्था, बेलोरा जि.अमरावती २५००० 


९७. |जिवनदायी मल्टीपरपज वेल्फेअर सोसायटी, हिवरापुर्णा २५००० 
जि.अमरावती 

९८. श्री संत गोवर्धन बाबा क्रिडा व्यायाम कृषी शिक्षण, वलगांव, २५००० 
ता.जि.अमरावती 

९९, स्व. गंगाराम रावेकर मागासवर्गीय बहुउद्देशीय संस्था, मंगरुळ ४०००० 
दस्ते,ता.धामणगांव, जि.अमरावती 

Ree. | श्री संत गजानन महाराज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, जि.वाशिम २५००० 

ea कै.चंद्रभागाबाई आदिवासी महिला ग्रामीण बहुउद्देशीय शिक्षण २५००० 
संस्था, जि.यवतमाळ 

१०२. स्वि.रुपेशकुमार इंगोले बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, पार्डी, २५००० 
जि.यवतमाळ 

१०३. उन्नती सार्वजनिक वाचनालय, शेवगांव जि.बुलडाणा २५००० 

aa परीवर्तन शिक्षण क्रिडा ग्रामीण विकास व बहुउद्देशीय संस्था, २५००० 
पांगरी ता.जि.बुलडाणा 

१०५. प्रोफेसर जावेद खान उर्दु हायस्कुल, ता.जि.बुलडाणा २५००० 

BAYS or 


( उ. म. पेडणेकर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 


११११. | 


१०६. RM वाचनालय, ता.जि.बुलडाणा २५००० 

= — 

peel राष्ट्रीय शैक्षणिक व सामजिक सांस्कृतिक व क्रिडा विकास संस्था, || ५०००० 

।_____|बुसरबीड जि.बुलडाणा 

१०८. विदर्भ शिक्षण बहुउद्देशीय व अपंग कल्याण संस्था, देऊळघाट ५०००० 
ता.जि.बुलडाणा 

१०९. श्री बालाजी शैक्षणिक, क्रिडा ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय सेवाभावी || ४०००० 


संस्था, जि.बुलडाणा 
११०. | लोकवाचनालय शिवुर ता.वैजापूर जि.औरंगाबाद २५००० 


स्व. रामसिंग बापुजा ग्रामसेवा मंडळ, औरंगाबाद जि.औरंगाबाद 


सम्राट अशोक बहुउद्देशीय महिला विकास संस्था, औरंगाबाद 
जि.औरंगाबाद 


११३. साईनाथ बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, पैठण जि.औरंगाबाद २५००० 


११४. | पुजा महिला विकास सेवाभावी संस्था, पुरजळ जि.हिंगोली ४०००० 

११५. (Rear सेवाभावी संस्था,डोंगरकडा, जि.हिंगोली २५००० 

११६. |छत्रपती राजा संभाजी सेवाभावी संस्था, मु.पो.मोरेवाडी २५००० 
ता.अंबाजोगाई जि.बीड 

।११७, [STAT आझाद बहुउद्देशीय संस्था बीड जि.बीड २५००० 

११८. ।महाराष्ट्र नाभिक युवा मंडळ ता.जि.बीड ५०००० 


११९, सावित्रीबाई फुले सार्वजनिक वाचनालय, मु.पो. घागरवाडा जि.बीड] २५००० 


डॉ.बी.आर.आंबेडकर सामाजिक व शैक्षणिक संस्था बीड जि.बीड 


श्रीराम बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था व शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
चिखली ता.आष्टी जि.बीड 


१२२ दिवजीबाबा बहुउदेशीय सेवाभावी संस्था Bale 1२% 
१२३. सोनिया महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, अंबेजोगाई जि.बीड २५००० 
स य र स्य य टी क र eel 22:2 


१२४. |गजानन सेवाभावी संस्था कवडगांव जि.बीड २५००० 
924. PETE वाचनालय, जुना बाजार जि.बीड २५००० 
१२६. सेवा सिध्दी प्रतिष्ठाण, माजलगांव जि.बीड २५००० 
१२७. श्री स्वामी समर्थ प्रतिष्ठाण माजलगांव जि.बीड २५००० 
१२८. स्व. जमुनाबाई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था गोरंटयाल नगर, २५००० 


जि.जालना 


Sutistag 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 


२५००० 


२५००० 


[= 


कै.राहीबाई बहुउद्देशीय सेवा संस्था ता.जि.जालना 
वसंतराव नाईक व्यायामशाळा व सांस्कृतिक क्रिडा मंडळ, 
ता.जि.जालना 


जि.लातुर 
१३४. 'क्रांतीज्योत बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था; पाटोदा जि.लातुर 
: 


१३५. छत्रपती शिवाजी महाराज सार्वजनिक वाचनालय, गुगदळ, २५००० 
ता.अहमदपूर जि.लातुर 

१३६. |राम रहिम महिला मंडळ, चौधरी नगर, जि.लातूर २५००० 

930. सहकार महर्षी कै.बब्रुवानजी काळे शिक्षण प्रसारक मंडळ, २५००० 
ता.जि.लातूर 

१३८. मुस्लीम युथ वेलफेअर असोशिएशन जि.नांदेड | २५००० 

१३९. [ore जिजामाता महिला मंडळ, संभाजी नगर, तरोडा, जि.नांदेड २५००० 

१४०, श्री साई सार्वजनिक शिक्षण प्रसारक मंडळ, धर्माबाद, जि.नांदेड २५००० 

ava. |शारदादेवी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जि.नांदेड २५००० 

१४२. ।जय सेवालाल सेवाभावी संस्था, बळीरामपूर एरीया ३०००० 
एमआयडीसी,नांदेड जि.नांदेड 

१४३. परिवर्तन प्रतिष्ठाण, नांदेड, जि.नांदेड 3०००० 

कहि जिजामाता महिला विकास मंडळ, संगूची वाडी, ता.कंधार २५००० 
जि.नांदेड 

१४५. |मधुताई महिला मंडळ, जि.उस्मानाबाद २५००० 

१४६. मुक्ताई बहुद्देशीय संस्था, भूम, जि.उस्मानाबाद २५००० 

avo. | कुलस्वामीनी शिक्षण संस्था, नान्नजवाडी, ता.भूम, जि.उस्मानाबाद २५००० 

१४८. |ज्ञानकिरण बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, जि.उस्मानाबाद २५००० 

गोतमी बहुउद्देशीय सामाजिक महिला मंडळा जिउस्मानाबाद | २५००० 


१४९. faa बहुउद्देशीय सामाजिक महिला मंडळ, जि. 4 
१५०. |खुशी सेवाभावी संस्था, गौर, ता.पुर्णा, जि.परभणी २५००० 


१५१, 
942. 


नेहरु युवा मंडळ, आलेगांव, जि.परभणी 
आदित्य नागराज चॅरीटेबल ट्रस्ट, जि.परभणी 


रर 
a. 
(उ. म. क ) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 


फुले, आंबेडकर शाहू प्रतिष्ठाण 
१५३. , आंबेडकर शाहू , जि.परभणी २५००० 


१५४. 'चिंद्रशेखर कृषी व ग्राम विकास प्रतिष्ठाण, कोद्री, जि.परभणी २५००० 
५५, श्री पश्वीराज सेवाभावी संस्था, जि.परभणी 


944, २५००० 
१५६. Age युवा सांस्कृतिक कला व क्रिडा मंडळ, नहापुर, जि.परभणी | २५००० 
१५७. |मथुरा शिक्षण प्रसारक मंडळ, परभणी २५००० 
१५८. |शितल महिला मंडळ, जि.परभणी २५००० 
१५९. उत्कर्ष गृहिणी संस्था, नागपूर जि.नागपूर ४०००० 


अंकुश ज्ञानदिप महिला मंडळ, बिनाकी मंगळवारी, नागपूर 
जि.नागपूर 
१६१, सामजिक निर्व्यसनी संस्था, चंद्रपूर जि.चंद्रपूर २५००० 
१६२. सिध्दांत मल्टीपर्पज रुरल, ट्रायबल अँड अर्बन डेव्हल्पमेंट,खुटाला २५००० 
पोलीस कॉलनी, चंद्रपूर जि.चंद्रपूर 


१६३. राणी लक्ष्मीबाई बहुउद्देशीय संस्था, चंद्रपूर जि.चंद्रपूर २५००० 

१६४. [प्रगती बहुउद्देशीय संस्था वरोरा, जि.चंद्रपूर ४०००० 
मास्टर वेल्फेअर असोशिएशन, राजुरा जि.चंद्रपूर 

१६६. लक्ष्मी बहुउद्देशीय महिला मंडळ, तलाव वार्ड, चंद्रपूर जि.चंद्रपूर २५००० 

१६७. कल्पतरु बहुउद्देशीय संस्था,कॅम्प एरिया वार्ड नं. दहा, गडचिरोली | २५००० 
जि.गडचिरोली 

१६८, श्री समर्थ शिक्षण संस्था, अहेरी, ता.अहेरी जि.गडचिरोली ५०००० 

१६९, संस्कार संस्था, एटापल्ली, जि.गडचिरोली २५००० 


संत तुकाराम सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित 
गडचिरोली जि.गडचिरोली 


मिलींद शिक्षण संस्था, ब्रम्हपुरी जि.चंद्रपूर 


नियोजित डॉ.नामदेवराव उसेंडी आदिवासी बांबु प्रक्रिया सहकारी 
संस्था, गडचिरोली 


अपंग मानव मंडळ, वर्धा जि.वर्धा २५००० 


क 
>) ५90 TAY 
( उ. म. पेडणेकर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 


{ 
t 
t 


= E तालुका ग्रामीण आदिवासी विकास संस्था, धान! 

| हक 

१७७. |भारतीय बहुउद्देशीय खादी. व ग्राभोदयोग शिक्षण संस्था, चिस्तुर २५००० 
०7 समन्स 

१७८. |सुमनांजली बहुउद्देशीय विकास संस्था, वर्धा जि.वर्धा | रप००० 
१७२९. ।अनिकेत बहुउद्देशीय संस्था, शहापूर जि.भंडारा | २५००० 
१८०, कृष्णामाई क्रिडा व ग्रामविकास मंडळ, गोलेगांव, जि.पुणे । २५००० 
१८१. सिंकल्प व्यक्‍ती विकास संस्था, हडपसर, पुणे जि.पुणे २५००० 
१८२. गुलाबराव तासगांवकर लोकनाटय मंडळ, तासगांव जि.सांगली २५००० 
व - टी) See र = 
१८३. |कमला नेहरु महिला मंडळ, , ता.कवठेमहांकाळ, ५०००० 
_ जि.सांगली 

१८४. [al महालक्ष्मी कला, क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ, देशींग, ५००००! 
| ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगली 

१८५. महात्मा ज्योतिबा फुले सार्वजनिक वाचनालय, आगळगांव, 300001 


__|ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगली. 
१८६. ।श्री संगमेश्वर सार्वजनिक वाचनालय, बोळकवठा ता.द.सोलापूर [= 
55 LS a en य न 
१८७. |दिपसाधना महिला बहुउद्देशीय संस्था, पंढरपूर जि.सोलापूर | २५००९ 
१2८८. जियवंत बहुउद्देशीय समाज सेवा मंडळ, aang जिसोलापूर 1 सोलापूर २५००० 
१८९. |अभिनव नरत समज सेव कळ Bae सेवा मंडळ, जि.सोलापूर २५००० 
१९०. (लोकनेते बाबुराव पाटील बालक आश्रम, मोहोळ, जि.सोलापूर टवाळ 
१२१. नवभारत प्रतिष्ठाण, रावगांव, जि.सोलापूर 1 24000) 
१९२. निलकंठेश्वर बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था जि.सोलापूर २५००० 
5२३, सानिया मागासवर्गीय बहुउद्देशीय महिला शिक्षण संस्था, मजरेवाडी २५००० 
जि.सोलापूर ee es eee 
१९४, Se युवा मंडळ, कारकल जि.सोलापूर २५००० 
१९०. 'सुमित्रादेवी ब्रम्हदेव माने महिला बहुउद्देशीय संस्था, सोलापूर जा १५०० | 
जि.सोलापूर | Caen कक 
१९६. jada माने फाऊंडेशन, जोगेश्वरी, मुंबई २५००० 


मी NY 
०२ TOOT 
(3. म. पेडणेकर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 


ie 


as जनहित बहुउद्देशीय सामाजिक विकास संस्था, मुंबई = 
= eats ae eee a ean डक कय 
१९८. 'निलावती बहुउद्देशीय सेवा संस्था, मालाड, मुंबई ५०००० 
१९९, स्विराज्य प्रतिष्ठाण,ग.द.आंबेकर मार्ग, दादर, मुंबई iP यक 
२००. जान्हवी मल्टी फाऊंडेशन, डोंबिवली, ता.कल्याण जि.ठाणे २५००० 
२०१. आदिवासी बहुउद्देशीय ग्रामविकास संस्था, मुरबाड, जि.ठाणे ३०००० 
२०२. कुमारी अलका रामदास सरोदे, राहुल नगर, कोपररोड, डोंबिवली, ५०००० 
ता.कल्याण जि.ठाणे 
एकूण रूपये ७६७५००० 
(अक्षरी रूपये शहात्तर लाख पंच्याहत्तर हजार फक्त ) 


a Wels 
su Sole 
( उ. म. पेडणेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट शासन 


